भा.पो.से. अधिका-यांच्या 
बदलीने पदस्थापनेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्र. आयपीएस-२०२२/प्र.क्र.४३६/तीन/पोल-१. 
दुसरा मजला, मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई. पिन-४०००३२. 
दिनांक : १३ डिसेंबर २०२२. 


संदर्भ :- शासन आदेश, गृह विभाग, क्र.आयपीएस-२०२२/प्र.क्र.४३६/दोन/पोल-१, 
दिनांक १३.१२.२०२२. 


शासन आदेश. 

महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम (१९५१ चा २२) याच्या कलम २२न मधील तरतुदींनुसार, पुढील 
तक्त्यातील स्तंभ (२) मध्ये नमूद भा.पो.से. अधिका-यांची, स्तंभ (३) मध्ये नमूद पदांवरुन, स्तंभ (४) मध्ये 
निर्दिष्ट पदांवर, याद्वारे, बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र. | भा.पो.से. अधिका-याचे नाव विद्यमान पदस्थापना बदलीने पदस्थापना 
(१) (र) (३) (४) 
षि . श्री.चंद्रकिशोर मीना पोलीस उप महानिरीक्षक, अपर पोलीस आयुक्त, 
अमरावती परिक्षेत्र, संरक्षण व सुरक्षा, बृहन्मुंबई 
अमरावती 
२. श्री. जयंत नाईकनवरे पदस्थापनेच्या प्रतिक्षेत विशेष पोलीस महानिरीक्षक, 
अमरावती परिक्षेत्र, 
अमरावती 
/पद sad करुन/ 


२. त्या अनुसार, पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, यांनी मा.केंद्रीय प्रशासकीय 
न्यायाधिकरण/न्यायालय यांचे आदेश, निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता, कायदा व सुव्यवस्था, इत्यादी 
लक्षात घेऊन पुढील उचित कार्यवाही करावी. 

३. हा शासन आदेश, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम याच्या कलम २२न(२) मधील परंतुकानुसार सर्वोच्च 
सक्षम प्राधिकारी यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


हा शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२१२१४११०५५७८१२९ असा आहे. हा शासन 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


VENKATESH BHAT: 


(व्यंकटेश भट) 
RATA सह सचिव. 


प्रति, 
१) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२) मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३) पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


IIR आदेडा HAH: आयपीएस-२०२२/प्र.क्र.४३६/तीन/पोळल-१ 


) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 

) विशेष पोलीस महानिरीक्षक, अमरावती परिक्षेत्र, अमरावती. 

) प्रधान महालेखापाल (लेखा व हकदारी/ लेखा परीक्षा)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर. 
) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

) जिल्हा कोषागार अधिकारी, अमरावती. 

) संबंधित पोलीस अधिकारी (TART यहायंचाळक; महाराष्ट्र TCL, यांच्याणर्फता. 

) सहायक संचालक, भा.पो.से. कक्ष, मंत्रालय, मुंबई. 

) निवड नस्ती, पोल-१. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


